महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब 
मधील अधीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) प्रशासन 
अधिकारी गट-अ या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती- निवडसूची २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बिंदुना ३०२१/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मे, २०२२ 


शासन Heat - 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद 
कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ निवडसूचीनुसार 


प्रशासन अधिकारी (गट-अ) या पदावर (वेतन श्रेणी 85-२० :रू.५६१००-१७७५००) अशा सुधारित 
वेतन संरचनेत सेवाज्येष्ठतेनुसार रिक्‍त असलेल्या पदांवर खालील अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 


ज्ये.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव जात प्रवर्ग पदस्थापनेचे ठिकाण 


३ श्री. मनोजकुमार ह. | खुला प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण 
उबरहंडे संचालनालय,महाराट्र राज्य, पुणे. 


श्री. श्रीधर at. Brat खुला प्रशासन अधिकारी, माध्यमिक व 
उच्व माध्यमिक शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. श्री राजमोहन हरीप्रसाद शर्मा, अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक) 
यांच्यावर शासन आदेशा दिनांक ३१.८.२०२० नुसार श्री शर्मा त्यांच्याविरुध्द सिध्द झालेल्या 
दोषारोपांचे स्वरुप विचारात घेऊन “ श्री शर्मा यांची नजीकची वेतन वाढ पुढील वेतन वाढीवर 
परिणाम न करता एक वर्षा करिता रोखून धरण्यात यावी” अज्ली शास्ती लावण्यात आली असून 


दिनांक जुले २०२१ ची वेतन वाढीवर परिणाम न करता रोखून धरण्यात आलेली आहे. सबब, 
शास्तीची पूर्तता जुले २०२२ मध्ये पूर्ण होत आहे. यास्तव सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
१५.१२.२०१७ रोजीचा शासन तरतूदीनुसार श्री राजमोहन हरीप्रसाद शार्मा त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा 
जुलै २०२२ मध्ये शास्तीचा अंमल संपल्यानंतर निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर पदोन्नती हीमा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशोष अनुमती याचिका २८३०६/ 
२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ 
स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब 


शासन आदेडशा क्रमांकः बिंदुना ३०२१/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. 
तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच Re a KET नंबर १०८७६/२०२१ व 
Re fica स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


५. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे. 


७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार वरील 
दोन sorte शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण 
न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अज्ञा अधिकाऱ्यास 
पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


८. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती sear निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू 
झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 
र्‌. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०५२६१३१४०३६३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN 


KARPATE 
Date: 2022.05.26 13:16:03 +05'30' 


(fe. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 


oc “७ AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन seat क्रमांकः बिंदुना ३०२१/प्र.क्र.६५/प्रशा-२ 


षु. 


मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


Oo 
ond 
— 


. मा. विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 


मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा . उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 


.मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. मा. राज्यमंत्री ( शाळेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

GET ( शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

.राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 


अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


. सर्व शिक्षण संचालक 

. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. 


सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 


२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


२३. 


सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 


२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२५.सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२६.निवड नस्ती, प्रशा -२, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


